भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
गट-ब (राजपत्रित) वर्गामधील सहायक 
भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
०१.०१.२०११ ते दिनांक ०१.०१.२०२२ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : भाज्येसू-२०२२/प्र.क्र.०९/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दि.२१.०६.२०२१. 
२) मराठी भाषा विभाग, परिपत्रक क्र. भाज्येसू-२०२२/प्र.क्र.०९/आस्था-२, दि.१३.०७.२०२२ 


शासन परिपत्रक - 


विभागाच्या निर्मितीनंतर विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना), गट ब (राजपत्रित), या एकाकी संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०११ ते दिनांक ०१.०१.२०२२ या कालावधीची तात्पुरती सामाईक ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्र.१ 
येथील तरतूदीनुसार संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. भाषा संचालनालयाकडून संदर्भ क्र.२ येथील तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीबाबत विहित मुदतीत कोणतेही 
आक्षेप शासनास प्राप्त झालेले नाहीत सबब, संदर्भ क्र.२ येथील सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना), 
गट ब (राजपत्रित), या एकाकी संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2099 ते दिनांक 09.09.2022 या 
कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या प्रपत्र अ, अ-१, व अ-२ प्रमाणे या परिपत्रकान्वये अंतिम 
करण्यात येत आहे. सन २०११ व सन २०१२ या वर्षात सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या 
संवर्गात नियमित अधिकारी उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे सन २०११ व सन २०१२ या वर्षाच्या सहायक भाषा 
संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या “निरंक” आहेत. सहायक भाषा संचालक 
(प्रशिक्षण व आस्थापना) या संवर्गाच्या सोबत जोडलेल्या प्रपत्र अ, अ-१, व अ-२ मधील ज्येष्ठतासूच्या खालील 
अटींच्या अधिन राहून अंतिम करण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकःभाज्येसू-२०२२/प्र.क्र.०९/आस्था-२ 


अ) ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा म.ना.से.(ज्येष्ठता 
विनियमन) नियम, १९८२ मधील तरतूदी तसेच शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक २१.०६.२०२१ 
नुसार फक्त सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरिता 
विचारात घेण्यात येईल. सदर दिनांकाच्या अनुषंगाने आर्थिक लाभांची अनुज्ञेयता प्रचलित धोरणाच्या अधिन 
असेल. 

ब) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन 
निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. सदर निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी मा. 
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ दाखल करण्यात आली 
आहे. सदर विशेष अनुज्ञा याचिकेमधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून सदरची अंतिम ज्येष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

४. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येत आहे की, सदर परिपत्रक व 
त्यासोबतची ज्येष्ठता सूची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या व सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८०४१२४०५१७१३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MILIND BHAGWAN GAWADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MARATHI LANGUAGE DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=d043e 1f55c6ded344ffebea8801d8c286 
bfdcafaea54c7 16c9b31b47b87a9476, 
pseudonym=3FD721BE2B19DF245E0157FD3DC 
7B26475009465, 
serialNumber=EF777B84EAC7F675E3493 144EFO 


GAWADE ५७५ 
(मिलिंद भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संबंधित सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना), (भाषा संचालनालयामार्फत) 
२) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, वांद्रे, मुंबई ४०० ०५१. 
३) निवडनस्ती - आस्था/२, मराठी भाषा विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


प्रपत्र “अ” 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२२/प्र.क्र.०९/आस्था- २, दिनांक ०४/०८/२०२२ चे सहपत्र 


La. संवर्गाचे नांव सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना),गट ब (राजपत्रित) 
२ वेतनश्रेणी एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
३ दि.१ जानेवारी,२०१३ ते दि.१ जानेवारी,२०१५ रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूची 
दि.१ जानेवारी,२०१३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०१२ ते दि.३१.१२.२०१२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
दि.१ जानेवारी,२०१४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०१३ ते दि.३१.१२.२०१३ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
दि.१ जानेवारी,२०१५ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०१४ ते दि.३१.१२.२०१४ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
नियम ३ (२) | शासकीय संबंधित जंत य 00. सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अहता 
@ नुसार | अधिकारी/ | पदावरील जन्मदिनांक नुसार संवर्गात से (ज्या पदासाठी 
(ब) नुसार / | पदावरील ee mat | menaeq | 0 य दिनांक कम ae 
ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | नियुक्तीचा (दिनांक- प्रवर्ग त्यक्षरुजू | s facia आव्यक आहे शेरा 
ज् कर्मचाऱ्याचे | नियुक्तीचा ag pee २१9 - ae 
eae oe महिना- दिनांक । दिनांक = तेथेच हा रकाना 
क्रमांक नांव मार्ग महिना- तन 
भरावा 
i २ ३ aa षु ६ बिह अगे ८ ९ शि ळा 
7 श्री. के. सा. | तात्पुरती | १७.०२.१९५६ | अ.जा. | 09.99.2092 | 28.90.2092 | 24.02.2098 a भाषा संचालनालय 
पेटकर । पदोन्नती आदेशा क्र. रापअ 
(नियुक्‍ती) ०१२/२६१८/ 
२०५७/चौदा, दि.३१.१०. 
२०१२ नुसार पदग्रहण 
अवधी अनुज्ञेय. 
सद्य: स्थितीत सेवानिवृत्त 
२ श्री. अ.गं. । तात्पुरती | २८.७.१९५६ | खुला | ०२.६.२०१४ | ०२.६.२०१४ | ३१.०७.२०१४ 7 | सेवानिवृत्त 
होले पदोन्नती 


शासन परिपत्रक क्रमांकःभाज्येसू-२०२२/प्र.क्र.०९/आस्था-२ 


प्रपत्र “अ-१” 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२२/प्र.क्र.०९/आस्था- २, दिनांक ०४/०८/२०२२ चे सहपत्र 


a पं नांव सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना),गट ब (राजपत्रित) 
२ वेतनश्रेणी एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
३ दि.१ जानेवारी,२०१६ ते दि.१ जानेवारी,२०२१ रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता सूची 
दि.१ जानेवारी,२०१६ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०१५ ते दि.३१.१२.२०१५ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
दि.१ जानेवारी,२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१६ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
दि.१ जानेवारी,२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०१७ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
दि.१ जानेवारी,२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
दि.१ जानेवारी,२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
दि.१ जानेवारी,२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
शैक्षणिक 
नियम ३ (२) संबंधित क नियम ३ (२) सेवानिवृत्तीचा | अर्हता (ज्या 
@ नुसार | शासकीय अधिकारी/ | पदावरील जन्मदिनांक नुसार ता यांक 
(ब) नुसार | शासकीय / | पदावरील (दिनाक ne नुसार ज् दिनांक पदासाठी 
ह वा य नियुक्तीचा i प्रवर्ग Sane. क र डी र शेरा 
ज् कर्मचाऱ्याचे नांव नियुक्तीचा aa संवर्गात | दिनांक 2 आवश्‍यक 
aes महिना-वर्ष) ee बा. lane वि 
क्रमांक मार्ग त्यक्ष रुजू महिना- आहे तेथेच हा 
दिनांक रकाना भरावा 
=a 2 3 soe षु ६ | 6 | ८ ९ शिया 
निरंक 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःभाज्येसू-२०२२/प्र.क्र.०९/आस्था-२ 


प्रपत्र “अ-२” 
शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२२/प्र.क्र.०९/आस्था- २, दिनांक ०४/०८/२०२२ चे सहपत्र 


संवर्गाचे नांव सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना),गट ब (राजपत्रित) 


वेतनश्रेणी एस- १५ : ४१८००-१३२३०० 


२ 
३ दि.१ जानेवारी,२०२२ रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूची 


दि.१ जानेवारी,२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


नियम ३ (२) जोती संबंधित डा. जड pe न (र) सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अहता 
@ नुसार शासकीय तव जन्मदिनांक नुसार संवर्गात दिनाक (ज्या पदासाठी 
(ब नुसार अविकारी पदावरील दिनांक यां प्रत्यक्ष रुजू | ज्येष्ठतेचा दिनांक ae 
ee / नियुक्तीचा 7 प्रवर्ग Wavy | sc नाके आवश्‍यक आहे शेरा 
रज क जाया नियुक्तीचा दं विव ची (दिनांक- ता 
वत कर्मचाऱ्याचे नांव महिना- दिनांक दिनांक वी तेथेच हा रकाना 
क्रमांक मार्ग महिना- गं 
भरावा 
f= a. =| 2 3 [- ४_| षु & P= se = - | ८ ९ | 9 | 
az श्रीमती म.अ. | तात्पुरती | (02.06.9883 | अ.जा. | 98.08.2029 । 9§.0§.2029 | 30.06.2029 | सेवानिवृत्त 
सोनावणे पदोन्नती 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


